इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी विषयरचना व 
मूल्यमापन पध्दतीचा पुनर्विचार करण्याकरिता 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


मार्च, २०१९ मध्ये झालेल्या इयत्ता १० वी परिक्षेच्या मूल्यमापन पद्धतीमध्ये बदल करण्यात 
आला आहे. इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी व विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, 
या हेतूने भाषा व समाजशास्त्र या विषयातील अंतर्गत मूल्यमापन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 
होता. तथापि अन्य मंडळामध्ये (उदा.सी.बी.एस.ई. व आय.सी.एस.ई. विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन 
सुरू आहे. त्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापन तसेच विषय रचना याचा पुनर्विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे. 


शासन निर्णय- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी ची विषय रचना व मूल्यमापन 
पद्धती याचा अभ्यास करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे/तज्ञांचे नाव 
१. | आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. अध्यक्ष 
२. | संचालक (विद्या प्राधिकरण), पुणे. सदस्य 
३. | सह सविव, (वि.वि. शाळेय शिक्षण विभाग सदस्य 
४. | शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे. सदस्य 
५. | संचालक (बालभारती),पुणे. सदस्य 
६. । अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे. सदस्य 
उच्च माध्यमिक 
७. | डा.विष्णु वझे, मिठीबाई महाविद्यालय,मुंबई. सदस्य 
८. | श्री.किशोर चौहान,साठ्ये महाविद्यालय, मुंबई. सदस्य 
९. | श्रीमती मनिषा महात्मे, सेट जोसेफ कनिष्ठ सदस्य 
महाविद्यालय, नागपूर. 
| १०. | श्री.रमेश CaS, vara महाविद्यालय, मुंबई सदस्य 
aa १. | श्रीम. डॉ. अरुणा सामंत, थॉमस बॉप्टीस्टा सदस्य 
महाविद्यालय, वसई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४. 


श्री.एन.डी.पाटीळ, ओ.एफ.डी.बी. दादावाला 


१२. सदस्य 
कनिष्ठ महाविद्यालय, पुणे 

१३. | डॉ.नरेंद्र पाठक, प्राचार्य, एस. के. सोमय्या कनिष्ठ सदस्य 
महाविद्यालय, मुंबई 

१४. | SI. ज्योती गायकवाड, मराठवाडा मित्र मंडळ सदस्य 
वाणिज्य महाविद्यालय,पुणे 

१५. | श्री.पी.एल.पवार, अहमदनगर महाविद्यालय, सदस्य 
अहमदनगर. 

१६. | श्रीम. सुचेता नलावडे, के.जे सोमय्या कनिष्ठ सदस्य 
महाविद्यालय, मुंबई. 

१७. | श्रीम. हिना समानी, प्राचार्या, टिळक महाविद्यालय सदस्य 
नवी मुंबई. 

१८. | श्री. कोल्हे, खालसा महाविद्यालय, मांटुगा. सदस्य 

माध्यमिक 

१९. श्रीम. वैशाली पोतदार, महिलाश्रम हायस्कूल व सदस्य 
कनिष्ठ महाविद्यालय, पुणे. 

२०. | श्रीम. अपर्णा कुलकर्णी, महिलाश्रम हायस्कूल व सदस्य 
कनिष्ठ महाविद्यालय, पुणे. 

२१. | at. हेमंत पुजारी, विद्यापीठ हायस्कूल, पुणे. सदस्य 

२२. | श्रीम. जयश्री काटीकर, अक्षरनंदन हायस्कूल, सदस्य 
पुणे 

२३. | श्रीम. तिलोत्तमा रेड्डी, रमणबाग प्रशाला, पुणे. सदस्य 

२४. | ait. मोहन ate, न्यु इंग्लिड स्कूळ रमणबाग, पुणे. सदस्य 

२५. श्री. नागेश माने,मुख्याध्यापक, द्रविड हायस्कूल सदस्य 
वाई. 

२६. | श्रीम. गिता बोधनकर, बालशिक्षण मंदिर, पुणे. सदस्य 

२७. | श्रीम. अना कोरिया, सेट स्टेनिसक्लॉस, सदस्य 
हायस्कूल महाविद्यालय, मुंबई. 

२८. | श्री. separ महाडीक, डी.एस. हायस्कूल, मुंबई. सदस्य 

२९. श्री. विकास गरड, उपसंचालक विद्याप्राधिकरण, सदस्य सचिव 
पुणे. 


सदर समितीने सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई., आय.जी.एस.ई., आय.बी. या मंडळाच्या तसेच 
राज्यमंडळाची विषय योजना, मूल्यमापन पद्धती याचा अभ्यास करून १० दिवसात अहवाल सादर 


करावा. सदर अहवाल विचारात घेऊन इ. ९ वी ते इ. १२ वी पर्यंत विषय योजना व मूल्यमापन 
याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभ्यास-२११८/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०७०९१५५१५२४५२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


र्‌. 
१०. 
११, 


क Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 
S U Va r Nn a S | d d h a rt h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 
And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45eee948af8abe5a271 


Kharat डड 0 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च्छा माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे, 


. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ, पुणे. 
. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई, 


उपरोक्त सर्व समिती सदस्य. 
कक्ष अधिकारी (एसडी-२),शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
निवड नस्ती, एस.डी. ४ कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


